बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ अन्वये गठित बाल न्याय निधीच्या व्यवस्थापन 
व प्रशासन यासाठी व्यवस्थापन मंडळ गठित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र. १३६(भाग-१)/ का-३, 
नविन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - २२ जुले, २०१९. 


वाचा- १) झासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.राबानि-२००२३/प्र.क्र.१००/का-३,दि.३१.१२.२००५. 
२) बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 

३) महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ 

8) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.राबानि-२०१६/प्र.क्र.१९७/का-३,दि. २८.०६.२०१८. 
५) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.राबानि-२०१६/प्र.क्र.१९७/का-३, दि. ०५.१२.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २००० व महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व 
संरक्षण) नियम, २००२ मधील तरतूदीनुसार राज्य बाल निधी स्थापन करण्यात आला होता व महिला व बाल विकास 
विभागाच्या दिनांक ३१ डिसेंबर,२००५ च्या शासन निर्णयान्वये या निधीस वैधानिक स्वरूप देण्यासाठी व्यवस्थापन 
मंडळ गठीत करण्यात आले होते. 


तथापि, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० अधिक्रमित करण्यात येऊन बाल न्याय 
(मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम,२०१५ कार्यान्वित करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ लागू करण्यात आले 
आहेत. त्यानुसार बाल न्याय अधिनियम २००० अन्वये स्थापन करण्यात आलेला राज्य बाल निधी आणि व्यवस्थापन 
मंडळ व्यपगत झाले आहे. बाल न्याय अधिनियम, २०१५ च्या कलम १०५ व महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम, २०१८ 
मधीळ नियम ८५ अन्वये प्रत्येक राज्याने “राज्य बाळ निधी” या नावाने किंवा राज्यास योग्य वाटेल अश्या नावाने 
राज्य बाल निधी निर्माण करण्याबाबत तरतुद आहे. त्यानुसार महिला व बाल विकास विभागाच्या दिनांक 
२८.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य बाल निधीचे नामाभिधान बाल न्याय अधिनियम, २०१५ अंतर्गत गठित 
केलेला “बाल न्याय निधी” असे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णय, महिला व बाल विकास 
विभाग, दिनांक ०५.१२.२०१८ अन्वये बाल न्याय निधीच्या कार्यपध्दतीबाबत अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या 
आहेत. सदर बाल न्याय निधीच्या व्यवस्थापन व प्रशासन यासाठी व्यवस्थापन मंडळ गठित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण), अधिनियम, २०१५ व महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी 
व संरक्षण) नियम, २०१८ मधील नियम ८५(५) मधील तरतुदीनुसार उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन 
निर्णयान्वये गठित “बाल न्याय निधी* च्या व्यवस्थापन व प्रशासन यासाठी पुढीलप्रमाणे व्यवस्थापन मंडळ गठित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र. १३६(भाग-१)/ का-३, 


(9) सचिव, महिला व बाळ विकास अध्यक्ष 
(2) आयुकत, महिला व बाल विकास, पुणे च सदस्य 
(३) अध्यक्षांकडून नियुक्‍त करण्यात येणारे दोन 
समाजसेवक सदस्य व सदस्य 
(४) उप आयुक्त, (बाळ विकास) सदस्यसचिव-नि-कोषाध्यक्ष 


बाल न्याय निधीच्या व्यवस्थापन मंडळावर खालीलप्रमाणे दोन समाजसेवक सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 
१) श्री.प्रभाकर करंदीकर, सेवानिवृत्त भा.प्र.से अधिकारी 
२) श्रीमती अल्पा वोरा, बाल संरक्षण तज्ञ, युनिसेफ, मुंबई 
२. सदर समाजसेवक सदस्यांचा कार्यकाल शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 3 वर्षाचा 
किंवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२३१५१९२३४३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Smita Dattatray 


Nivatkar 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatk: 
= ernment Of 


Maharasht ‘Women and Child Department, 


fede2dd57c16934e9cb6672: 


(स्मिता निवतकर) 

प्रत, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१. मा. राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई. 

४. मा. सभापती/ उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधीमंडळ. 

६. मा.मंत्री(मवबा वि) / राज्यमंत्री (म व बा वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 

qo. महाप्रबंधक, उप लोकायुक्त व लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

११. महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

१२. महालेखापाल 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 

१३. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे. 

१४. सर्व निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर/ औरंगाबाद. 

१५. श्री.प्रभाकर करंदीकर, सेवानिवृत्त भा.प्र.से अधिकारी . 

१६. श्रीमती अल्पा वोरा, बाल संरक्षण तज्ञ, युनिसेफ, मुंबई. 

१७. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 

१८. उप आयुक्त, बाल विकास, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

१९. सर्व विभागीय उप आयुक्त/ सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, महिला व बाल विकास. 

२०. निवड नस्ती / का.०३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


